महाराष्ट्र शासन 


क्रमांक:व्यऱशिअ-२०१६/(३५/१६)/व्यशि-१ 
कौडल्य विकास व उद्योजकता विभाग, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई-३२ 
दिनांक : २४ मे, २०१८. 


वाचा:- संचालक (सेवा व लेखा विषयक बाबी), व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.१०/आस्था-१/२०१६/१९१, दि.२२.३.२०१६. 


आदेठा 


व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयांतर्गत महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ (वरिष्ठ) (तांत्रिक) 
या संवर्गातील उपसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण-नि-उपशिक्षणार्थी सल्लागार रु.१५६००- 
३९१००/- ग्रेड पे रु.६९००/- या वेतनश्रेणीत खालीलप्रमाणे नमूद केलेल्या अधिकाऱ्याला तात्पुरती 
पदोन्नती देण्यात येत आहे. 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे नाव प्रवर्ग पदोन्नतीने करावयाच्या पदस्थापनेचे 
ठिकाण 
al 2 3 7 
- श्री.यतीन प्रल्हाद खुला उपसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व 
पारगावकर पदासाठी प्रशिक्षण 
(खुला) -नि-उपशिक्षणार्थी Gare, 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-१. 


२. सदर नियुक्‍ती खालील अटींच्या अधीन राहील :- 


) उपरोक्त अधिकाऱ्याची तात्पुरती पदोन्नती संबंधीत पदाच्या निवडसूचीस महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगाच्या मान्यतेच्या अधिन राहून, तसेच पदोन्नती संदर्भात मा.उच्च न्यायालयात प्रलंबित याचिका 
क्र.८४५२/२००४ च्या अंतिम निकालाच्या व मा.सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित शासनाने दाखल केलेल्या 
विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या अंतिम निकालाच्या अधीन राहून तात्पुरत्या स्वरुपात 
देण्यात येत आहे. 

ii) सदर शासन आदेशा सामान्य प्रशासन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२८७/ का-१२, 
दि.१९/०३/२०१८ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन आदेश क्रमांकः व्यशिअ-२०१६/(३५/१६)/व्यशि-१ 


३. सदर आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
असून, त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१८०५२४१८०३१७७४०३ हा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


७ Digitally signed by Dr.Manish Sheshrao Milke 
D r M a ‘al | S h DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Skill 
e Development And Entrepreneurship Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
id 2.5.4.20=1 16b8d4fe32ec9c9f76988 1 0f585f3247df16981777aa 

S h es h fa (0 M | | ke 4a590ca4347b30d6d0c, cn=Dr.Manish Sheshrao Milke 

Date: 2018.05.24 18:01:59 +05'30' 

ww 
(डॉ.मनिष शे.मिलके) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. संचालक,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचाळलनालय,म.रा., मुंबई-१. 


२. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, बँक ऑफ इंडिया इमारत, महात्मा गांधी रोड, मुंबई (पत्राद्वारे) 


३. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१, मुंबई 


४. महालेखापाल, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 


५. अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा अधिकारी कार्यालय, वांद्रे (Ga), मुंबई-५१. 


६. संबंधित अधिकारी (संचालकांमार्फत) 


७. निवडनस्ती (व्यजि-१) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


